पदुम सहकारी संस्थांचे सांविधीक लेखा परिक्षणासाठी 
निर्माण करण्यात आलेल्या ४१५ अस्थायी पदांना 

दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/ प्र.क्र.9८/ ५ स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र.- राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, दि. ५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग क्र.राजस २०१७/प्र.क्र.७८/५-स,दि.१२/०३/२०१८ 
३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक यांचे पत्र क्र.आस्था/कक्ष-४/पदुम/मुदतवाढ/९९४/२०१८ दि.२३/८/२०१८ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.७/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

पदुम सहकारी संस्थांचे सांविधीक लेखापरीक्षणासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ४१५ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१२/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. संदर्भाधिन क्र.३ च्या सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या 
दि.२३/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये सदर पदांना दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची 
विनंती करण्यात आली आहे. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील स्थायी/अस्थायी पदांच्या आढाव्यानुसार सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करुन त्याबाबतचा शासन निर्णय दि.५/५/२०११ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधात 
वरील पदांचा समावेश आहे. वित्त विभागाच्या दि.१/९/२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
आकृतीबंधाचा दर तीन वर्षानी आढावा घेणे आव्यक आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.५/५/२०११ नुसार 
निर्गमित केलेल्या आकृतीबंधास दि.५/५/२०१४ रोजी तीन वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेस्तव सादर 
करण्यासाठी वित्त विभागास सादर करण्यात येत आहे.या कार्यवाहीस काही कालावधी लागणे अपेक्षित आहे. 
दरम्यानच्या कालावधीत सदर पदांबाबत निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याने संदर्भाधिन क्र.४ येथील वित्त 
विभागाच्या दि.७/०९/२०१८ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन सदर पदांना दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त ४१५ अस्थायी पदांचा कार्यालयनिहाय विगतवारी विशेष कार्य अधिकारी, लेखापरीक्षा मंडळ, 


पदुम, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे स्वतंत्ररित्या प्रसृत करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/ प्र.क्र.७८/ ५ स, 


सदर पदांच्या वेतन व भत्त्यांवरील खर्च कृषि व पदुम विभागाने “२४०४-दुग्धव्यवसाय विकास 
(योजनेतर), ००१-संचालक व प्रशासन, (०५)(०१) दुग्ध सहकारी सोसायटीसाठी हिशेब तपासणी मंडळ (२४०४ 
०२६१)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ हया वर्षासाठी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०१८०९१९११०६०४०२०२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Manjiri Tele Oparmen Selatan 
Ganeshbhushan 10590 कपा धी ५ ० ववा 
( मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


Kel 
~ al 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 
मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विशेष कार्यकारी अधिकारी, लेखापरीक्षा मंडळ, पदुम, मुंबई. 
सर्व सहनिबंधक (लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था 
सर्व जिल्हा विशोष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था, 
महालेखापाल १, महाराष्ट्र मुंबई (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल २, महाराष्ट्र नागपूर (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१०) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२) वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९),मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


A 


CC *N 


mm 


(ey Cc 
ee ब. 


aon 


93) कक्ष अधिकारी (पदुम-१०), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय 
१४) निवड नस्ती ५-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


